महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण १०१८/प्र.क्र.१२२/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ३० मार्च, २०१९ 
वाचा : समक्रमाकीत शासन आदेश दिनांक १२.१०.२०१८, २८.११.२०१८, १८.०२.२०१९ 


areal 


मा.उच्च न्यायालयाच्या दि.०६.०८.२०१८ रोजीच्या आदेशास अनुसरुन मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी 
त्याच बरोबर अवर सचिव, उपसचिव व सह सचिव संवर्गाच्या दि.०१.०१.१९८६ पासूनच्या ज्येष्ठतासूच्या 
पुनर्विलोकित करण्यासाठी उपरोक्त दिनांक १२.१०.२०१८ च्या आदेशान्वये अवर सचिव, सा.प्र.वि./कार्यासन 
१४ यांच्या पर्यवेक्षीय नियंत्रणाखाळी अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचा एक गट (Cell) स्थापन करण्यात आला आहे. 
सदर गटासाठी अधिग्रहीत करण्यात आलेल्या खालील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचा सेवा कालावधी 
दिनांक ३१.१२.२०१९ पर्यंत वाढविण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकारी/ कर्मचारी यांचे पदनाम सध्याचा विभाग 
क्र नांव 
१ | श्री.रा.भि.महाजन सहायक कक्ष अधिकारी नगर विकास विभाग 
२ | श्रीमती मनिषा टिळक सहायक कक्ष अधिकारी महसूल व वन विभाग 
3 श्री.संतोष सावंत लिपिक-टंकलेखक सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


२. या प्रकरणी उपरोक्‍त दिनांक १२.१०.२०१८ व दिनांक २८.११.२०१८ च्या शासन आदेशातील अन्य 
अटी व शर्ती जशाच्या तशा लागू राहतील 


३. सदर SA आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३३०१२०४४८५७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 
Gajanan 111 
Bhimrao Guray जणपिकाणााा 
( ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


2, st=Maharashtra, 
a8021798aScled41ad 


संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


१. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, संबंधित विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. (संबंधित मंत्रालयीन 
विभागामार्फत) 

२. सह/ उप सचिव (आस्थापना), संबंधित विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

३. सह सचिव (कार्यासन १४-ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

४. निवडनस्ती. 


